दंतशल्यचिकीत्सक, सामान्य राज्य 
सेवा, गट-ब या संवर्गात 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- संआसे- २०२३/ प्र. क्र.३९१/ सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक:- १९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पीएचआर-१०२३/प्र.क्र. 
९६/२०२३/२८,दि.१३ ऑक्टोबर,२०२३ रोजीचे पत्र. 

शासन आदेऱा:- 


वाचा येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या खाली नमूद केलेले 
उमेदवार यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि. १४.०७.२०२१ रोजीच्या सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिसूचना अन्वये आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयांतर्गत 
दंतशल्यचिकित्सक, सामान्य राज्य सेवा गट-ब (वेतनस्तर एस-२०: रूपये ५६१००/- ते रूपये 
१,७७,५००/-)या संवर्गात नामनिर्देशानाच्या वाटयातील पदांवर पुढीलप्रमाणे तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र निश्चित केलेला पदस्थापना 
लोकसेवा महसूली विभाग 
आयोगाची संवर्ग 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
॥...) २ 3 8 थु & 
ae . | डा.भुपेशमोहन अ.जा. SC-General नागपूर ग्रामीण रुग्णालय मोहाडी 
डाहाट MT-I जि.भंडारा. 
२. | डॉ.नितीन गरीबा | अ.जा Open-General नागपूर ग्रामीण रुग्णालय,बल्लारपूर 
जनबंधु MT-I जि.चंद्रपूर 
३. | डॉ.साईप्रसाद | खला स्त छत्रपती उपजिल्हा रुग्णालय 
Parra Bie संभाजीनगर वसमत,जि.हिंगोली 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२३/ प्र. क्र.3३९१/ सेवा-१ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र निश्चित केलेला पदस्थापना 
लोकसेवा महसूली विभाग 
आयोगाची संवर्ग 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
२ ३ 8 4 द 
४. | SAAT आशिराम | अ.ज. ST-General नागपूर उपजिल्हा रुग्णालय कुरखेडा, 
मार्गीया MT-1 जि.गडचिरोली 
५. | डॉ.प्रकाश बाबाजी | भ.ज (क) | Open-General कोकण-२ ग्रामीण रुग्णालय,गोवेळी 
भोजे MT-3 जि.ठाणे 
६. | डॉ.रविंद्र शरदचंद्र | खुला Open-General छत्रपती उपजिल्हा 
तोष्णीवाल MT-4 संभाजीनगर॒ | रुग्णालय,हदगाव,जि.नांदेड 
७. | डॉ.(श्रीमती]सरोज | अ.जा. Open-General नागपूर ग्रामीण रुग्णालय,भिडी जि.वर्धा 
बालकृष्ण भगत । (महिला) । ४10 
८. | डॉ.स्वप्नीलनरेंद्र | इ.मा.व — | Open-General अमरावती उपजिल्हा रुग्णालय 
घावडे MT-6 पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
९. | डॉ.राजेश राममूती | खुला Open-General नागपूर ग्रामीण रुग्णालय सालेकसा 
त्रिपाठी 1-7 जि.गोंदिया 
fae ०. | डॉ.कैलाश भगवान | अ.जा. SC-General 'कोकण-१ जिल्हा रुग्णालय,रत्नागिरी. 
नगराळे MT-2 
११. | डॉ.क्षितिज डिंगांबर | खुला Open-General नाशिक सामान्य रुग्णालय,मालेगाव 
लोहिते MT-8 जि.नाशिक. 
१२. | डॉ.नितीन सुधाकर | अ.जा. Open-General छत्रपती ग्रामीण रुग्णालय 
सरवदे Mi संभाजीनगर । कन्नड,जि.छत्रपती संभाजीनगर 
१३. | डा.हेमंत दत्तात्रय | भ.ज (को | NT C-General पृणे उपजिल्हा रुग्णालय,करमाळा 
लेंडे शिकुन जि.सोलापूर. 
१४. | डॉ.(श्रीमती) कविता | खुला Open-General नाशिक उपजिल्हा रुग्णालय 
शिवाजी कदम MT-10 निफाड,जि.नाशिक 
१५. | डॉ.किशोर किरण | खुला Open-General नाशिक ग्रामीण रुग्णालय,यावल, 
वाणी MT-11 जि.जळगाव. 
१६. | डॉ.मनोजमोहन ।खुला Open-General पणे उपजिल्हा रुग्णालय,शिराळा, 
माहिंद MT-12 जि.सांगली 
१७. SLAM तुळशीराम | अ.जा. Open-General पृणे उपजिल्हा रुग्णालय,लोहगाव 
शोवारे व च जि.पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२३/ प्र. क्र.3३९१/ सेवा-१ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र निश्चित केलेला पदस्थापना 
लोकसेवा महसूली विभाग 
आयोगाची संवर्ग 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
al 2 3 8 4 द 
१८. | डॉ.दिपक महादेव | अ.जा. SC-General छत्रपती ग्रामीण रुग्णालय,कळंब 
पेठे MT-3 संभाजीनगर जि.धाराशिव 
१९. | डॉ.प्रविणकुमार ।इ.मा.व Open-General कोकण-१ ग्रामीण रुग्णालय,वाडा 
दिगंबरराव इंगळे MT-14 जि.पालघर 
२०. | डा.सुमित अशोक | इ.मा.व | OBC-General नाशिक ग्रामीण रुग्णालय,अमळनेर 
पाटील MT-1 जि.जळगाव 
२१. डा.(श्रीमती) अ.जा. SC-Female छत्रपती ग्रामीण रुग्णालय भोकर 
मायादेवी श्रीरंग (महिला) MT-1 संभाजीनगर जि.नांदेड 
नरवाडे 
२२. | डॉ.(श्रीमती) पूर्वा । इ.मा.व | Open-General कोकण-१ ग्रामीण रुग्णालय बोईसर 
लक्ष्मीकांत मंत्री | (महिला । 0011? जि.पालघर 
२३. | डॉ.बळीराम बाबुराव | वि.जा. | Open-General छत्रपती उपजिल्हा रुग्णालय 
आढे (31) MT-16 संभाजीनगर अंबड,जि.जालना 
२४. | डॉ.पुजा भीमराव । खुला Open-General छत्रपती उपजिल्हा रुग्णालय बिलोली 
काळे MT-17 संभाजीनगर जि.नांदेड 
२५. | डा.जयेश रूपचंद | अ.जा Open-General नाशिक ग्रामीण रुग्णालय,सिंदखेडा 
तांबे MT-18 जि.धुळे 
२६. | डॉ.अमृता रामदास | अ.जा. | Open-General नाशिक ग्रामीण रुग्णालय,घोटी 
कटारे गॅहिळा. (1 जि.नाशिक. 
२७. | डॉ.प्रशांत प्रकारा | इ.मा.व | OBC-General अमरावती ग्रामीण रुग्णालय देऊळगाव 
मेहेत्रे (दिव्यांग) । MT? माही जि.बुलढाणा 
२८. | डा.पांडुरंग ज्ञानेश्वर | इ.मा.व | Open-General अमरावती ग्रामीण रुग्णालय नांदगाव 
कावरे MT-20 खंडेश्वर जि.अमरावती. 
२९. | डॉ.सतिश निवृत्ती | भ.ज. (ड) | Open-General अमरावती ग्रामीण रुग्णालय 
सोनुने ME! बिबी,जि.बुलढाणा. 
३०. डॉ.धिरज इ.मा.व | OBC-General पुणे जिल्हा रुग्णालय,सातारा 
पुंडलिकराव भेंडे न 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२३/ प्र. क्र.3३९१/ सेवा-१ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र निश्चित केलेला पदस्थापना 
लोकसेवा महसूली विभाग 
आयोगाची संवर्ग 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
हि. ४ २ ३ 8 4 द 
३१. डॉ. सिद्धार्थ भालचंद्र | इ.मा.व | OBC-General अमरावती ग्रामीण रुग्णालय चांदूर बाजार 
देशमुख se जि.अमरावती. 
32. | _» सुदाम अ.जा Against — SC- पृणे ग्रामीण रुग्णालय मुरगुड, 
डा — female-MT-1 र जि .कोल्हापूर 
३३. | डॉ.संदीप गोपिनाथ | खुला Open-General छत्रपती ग्रामीण रुग्णालय पालम, 
भस्के MT-22 संभाजीनगर जि.परभणी. 
३४. | डॉ.अमोल भास्कर | इ.मा.व | Open-General नाशिक ग्रामीण रुग्णालय नेवासा, 
काकड MT-24 जि.अहमदनगर 
३५. | डॉ.संतोषकुमार खुला Open-General छत्रपती उपजिल्हा रुग्णालय,मुखेड 
बालासाहेब पद्यवार वन्त संभाजीनगर जि.नांदेड 
३६. डा.ज्योती खुला Open-General अमरावती उपजिल्हा रुग्णालय उमरखेड 
प्रल्हादराव जाधव MT-26 जि.यवतमाळ 
३७. डॉ.राहुल मारोतीराव | अ.जा. Against — SC- छत्रपती ग्रामीण रुग्णालय पाचोड 
दवणे female-MT-2 संभाजीनगर जि.छत्रपती संभाजीनगर. 
३८. | डॉ.संजय दिगंबर । भ.ज (ड) | NT-D-General कोकण-१ उपजिल्हा रुग्णालय, 
चाटे ae कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग 
३९. | डॉ.प्रियंका बळीराम | खुला Against Open- नाशिक जिल्हा रुग्णालय,नाशिक 
ठाकरे female-MT-1 
४०. 'डॉ.राजाराम दिगंबर | भ.ज (क) | Against NT-C- नाशिक ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगांव, 
कोळेकर female-MT-I जि.अहमदनगर 
४१. SLPS खुला Against Open- कोकण-२ सामान्य रुग्णालय,भिवंडी 
दिनेशकुमार चावडा female-MT-2 जि.ठाणे. 
४२. | डॉ.प्रशांत मदनराव | इ.मा.व OBC-General अमरावती ग्रामीण रुग्णालय देऊळगाव 
देशमुख MT-5 राजा जि.बुलढाणा 
83. Sead इ.मा.व र. नागपूर ग्रामीण wee पलांदुर, 
ar (दिव्यांग) : जि.भंडारा 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संआसे २०२३/ प्र. क्र.3३९१/ सेवा-१ 
अ.क्र. | उमेदवाराचे नांव प्रवर्ग महाराष्ट्र निश्चित केलेला पदस्थापना 
लोकसेवा महसूली विभाग 
आयोगाची संवर्ग 
शिफारस केलेला 
प्रवर्ग 
ea] 2 3 8 4 द 
४४. | डा.प्रफुल्ल हिराचंद | इ.मा.व | Against OBC- नाठिक ग्रामीण रुग्णालय,एरंडोल 
पाटील female-MT-1 जि.जळगाव. 
षु रविंद्र खुला Against Open- नाशिक ग्रामीण रुग्णालय,धरणगाव 
ट्र डॉ.मयुर रविंद्र जैन — Palawan sili गी ae a 
४६. | डॉ.युवराज मोहन खुला Against Open- पृणे ग्रामीण रुग्णालय,ठशिरोळ 
मंगसुळे या जि.कोल्हापूर. 
४७. ।डॉ.सचिन उत्तमराव | वि.जा.(अ) | Against DT-A- पृणे ग्रामीण रुग्णालय, शिरुर, 
पवार female-MT-1 जि पुणे 
४८. डा.प्रवीण खुला Against Open- पृणे ग्रामीण रुग्णालय बार्शी, 
प्रभाकरराव female-MT-5 जि.सोलापूर. 
सांगवीकर 
४९. डॉ.संदीप भ.ज.(क) | Inter Se NT-D- पृणे ग्रामीण रुग्णालय, मंगळवेढा, 
पुंडलिकराव गोफणे दाय त र जि.सोलापूर 


रिट याचिका (स्टॅ) क्र.९११९५/२०२१ व अन्य प्रकरणातील मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
दि.२०.०३.२०२३ रोजीचे अंतिम आदेडा विचारात घेऊन तसेच मा.उच्च न्यायालयात दाखल अन्य 


याचिकामधील अंतिम आदेशाला अनुसरून दंतशल्यचिकित्सक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब 


संवर्गातील रिक्‍त पदावर सदर नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


नामनिर्देशानाच्या वाटयातील पदावरील ही नियुक्‍ती पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहे. 


१. दंतवैद्य अधिनियम १९४८ किंवा महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम, १९६१ किंवा, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय परिषद अधिनियम,१९६५ अंतर्गत सदर उमेदवारांच्या नावाची नियुक्तीपूर्वी नोंदणी 


झालेली असली पाहिजे. 


२. दंतशल्यचिकीत्सक पदावरील नियुक्‍ती, नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा 
कालावधीकरिता (On Probation) राहील. 


३. अ. सदर उमेदवारांचे काम परिविक्षाधीन कालावधीत अपेक्षित दर्जाचे आढळून न आल्यास, व 


ब. सदर उमेदवारांची वर्तणूक असमाधानकारक किंवा गट-ब च्या अधिकाऱ्यास शोभेशी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक संआसे २०२३/ प्र. क्र.३९१/ सेवा-१ 


अ. 


ब. 


आढळून न आल्यास, व 

क. या पदासाठी प्रशिक्षण विहीत केळे असेल तर सदर उमेदवारांना सदर प्रशिक्षण पूर्ण करावे 
ore व जर विभागीय परिक्षा किंवा प्रशिक्षण परिक्षा असल्यास सदर परीक्षा विहित 
कालावधीत/ संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास, सदर उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात 
येईल किंवा त्यांची सेवा कोणतीही पूर्व सूचना न देता समाप्त करण्यात येईल किंवा त्यांना 
सेवेतून कमी करण्यात येईल. 


. सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 


येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर 
मिळेल. 


. सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती दंतशाल्यचिकित्सक पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतूदी तसेच 


त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या दुरुस्त्या यांच्या अधिन राहून विनियमित करण्यात येईल. 


. सदर उमेदवारांचा वेतनस्तर एस-२०: रूपये ५६१००/- ते रूपये १,७७,५००/- असा राहील. 


याव्यतिरिक्त शासन वेळोवेळी ठरविल त्या दराने अन्य भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 


. सदर उमेदवारांनी या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत नियुक्‍ती 


स्विकारणे अनिवार्य आहे. जर विहित मुदतीत त्यांनी नियुक्‍ती स्विकारली नाही तर आयोगाने 
घेतलेल्या परिक्षेत त्यांनी मिळविलेल्या गुणवत्ताक्रमानुसार त्यांना अनुज्ञेय असलेली सेवा 
ज्येष्ठता मिळणार नाही. तसेच नेमणूक दिलेल्या पदावर yas इच्छुक नाहीत असे समजून 
त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 


. सदर उमेदवारांनी मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा, जर ते या परिक्षेमध्ये यापूर्वीच उत्तीर्ण झाले 


नसतील किंवा त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर, उत्तीर्ण होणे अनिवार्य 
राहील. 


. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रशिक्षण २०००/ प्र. क्र. ६१/ ३९, दिनांक 


१९/०३/२००३ अन्वये संगणक वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक अर्हता म्हणून ठरविण्यात आले 

असल्याने, सदर उमेदवारांनी खाळीलपैकी आवश्‍यक एक प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या 

दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत प्राप्त करणे आवश्‍यक राहील, अन्यथा त्यांच्या सेवा समाप्त 

होतील. 

महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CiT परीक्षा उत्तीर्ण 

झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा, 

1). 0. ८. १. ७. ७. सोसायटीच्या अधिकृत ७. 0. 9. किंवा 0 नियुक्‍ती स्तर किंवा A स्तर 
किंवा 8 स्तर किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र. 


१०.सदर उमेदवारांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अंनियो १००५/ प्र. क्र. १२६/ सेवा- 


४,दि.३१-१०-२००५ नुसार नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना लागू होईल. 
पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक संआसे २०२३/ प्र. क्र.३९१/ सेवा-१ 


११.सदर उमेदवारांना शासनसेवेत कमीत कमी पाच वर्षे राहण्याचे किंवा ते न झाल्यास रुपये 
५,००,०००/- (अक्षरी रुपये पाच लक्ष फक्त) अगर झासन वेळोवेळी विहित करील ती रक्‍कम दंड 
म्हणून देण्याचे तसेच इतर सेवाशातींच्या पूर्ततेसंबंधीचे बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. 
१२.सदर उमेदवारांना एक महिन्याची आगाऊ सूचना दिल्याशिवाय अगर एक महिन्याची आगावू 
वेतनपूर्ती केल्याशिवाय सेवामुक्‍त होता येणार नाही. 
१३.सदर उमेदवारांना वर उल्लेख केलेल्या अटींशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या इतर 
कर्मचारी वर्गास लागू असणारे इतर नियमसुध्दा लागू राहतील. 
१४.नियमानुसार आवश्‍यक असल्यास त्यांना संरक्षण विभागात सेवा करण्याची हमी द्यावी 
लागेल. 
१५.एक पती/पत्नी हयात असतांना त्यांना दुसरा विवाह करता येणार नाही. 
१६. त्यांनी राष्ट्रनिष्ठेची शापथ घेतली पाहिजे. 
१७.त्यांची महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदली होऊ ठाकते. 
१८.सदर उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात 
येणार नाही. 
१९. ज्या उमेदवारांचे दिव्यांग प्रवर्गातून शिफारस झाली आहे. त्यांनी दिव्यांगत्वाचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
२०. सदर नियुक्ती ही GR व पूर्वचारीत्र्य अहवालाच्या आणि शारीरिक पात्रतेचा 
वैद्यकीय अहवाल याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
२१.शिफारस प्राप्त उमेदवारांनी लहान कुंटुबाचे अधिनियम,२००५ नुसार लहान कुटुंबाचे 
प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११९१७२९१२९५१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 


M A H F S H DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51ae 

M A D H U KA R 3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81 
F64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAE 

LA D ACA, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 


Date: 2024.01.19 18:50:29 +05'30" 


Wea म.लाड 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक संआसे २०२३/ प्र. क्र.३९१/ सेवा-१ 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपूर. 
. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब/ १२), मंत्रालय, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्त संचाळक, आरोग्य सेवा (कु. क.), पुणे. 

. सर्व सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय. 

. सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

११.संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

१२.संबंधित उमेदवार(आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय यांचे मार्फत) 
१३.निवड नस्ती सेवा-१. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


